डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला 
अंतर्गत सोनापूर, जिल्हा गडचिरोली येथील कृषी 
महाविद्यालयाच्या टप्पा-१ च्या बांधकामासाठी सन 
२०१८-१९ निधी वितरीत करणेबाबत... 

(लेखाशिर्ष २४०१ ८२९१ ) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१८ / प्र.क्र.११/ कार्यासन. ६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख:- ११ जुन, २०१८. 
वाचा - 
१) वि. वि, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८ /प्र.क्र.६९ / अर्थ-३, दि.०२/०४/२०१८. 
२) कृषिव पदुम विभागाची नस्ती क्र. टिएसपी-२०११/प्र.क्र.१२०(भाग-१)/८ओ /७अ. 
3) कृषिव पदुम विभाग,शासन निर्णय क्र. टिएसपी-२०११/प्र.क्र.१२०(भाग-१)/८ओ /७ओ, 
दि.३०/०५/२०१८ 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी उपयोजनांतर्गत सन २०१८-१९ साठी मागणी क्र.टी.५, पीकसंवर्धन -पंचवार्षिक 
योजनांतर्गत योजना-७९६-जनजाती क्षेत्र उपयोजना (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत योजना - राज्य 
योजनांतर्गत योजना (०१) (०३) कृषि विद्यापीठांना सहायक अनुदान, ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) (२४०१ 
८२९१) या लेखाशिर्षाखाली रु. १०.०० कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला आहे. 


२. डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला अंतर्गत सोनापूर, जिल्हा गडचिरोली येथीळ कृषी 
महाविद्यालयाच्या टप्पा-१ च्या बांधकामासाठी रु.२९.८२ कोटी इतक्या सुधारित खर्चास तसेच सदर खर्च 
आदिवासी उपयोजनेतून करण्यास राज्य मंत्रीमंडळाच्या दि.२२/०३/२०१८ च्या बैठकीतील निणर्यानुसार वाचा 
क्र.३ येथे नमूद दि.३०/०५/२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. यास अनुसरुन कृषि व 
पदुम विभागाच्या वाचा क्र. २ येथील नस्तीवर प्रस्तावित केल्यानुसार सोनापूर, जिल्हा गडचिरोली येथील कृषी 
महाविद्यालयाच्या टप्पा-१ चे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी रु.५.०० कोटी इतका निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख 
म्हणून अपर मुख्य सचिव, कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना 
अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (BEAMS ) वितरीत करण्यास मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 


३. नियंत्रक अधिकारी / विभागप्रमुख यांनी खर्चासंबंधीच्या सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर 
आराखडयानुसार याच वर्षात सदर निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच उपलब्ध करुन दिलेल्या 
तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाळ, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, लेखाशिर्षनिहाय / उपळेखाशिर्षनिहाय 
साध्य झालेले भौतिक उद्दिष्ट्ये इ. माहिती, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्‍त, आदिवासी विकास, 
नाशिक, आदिवासी विकास विभाग व कृषी विभाग यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवणेबाबत सूचना 
देण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१८ /प्र.क्र.११/कार्यासन.६ 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या वाचा क्र.१ येथील शासन परिपत्रकान्वये विभागास प्रदान 
केळेल्या अधिकारास अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


वि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६०६११३०५२०४२४ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by Ravindra 


Ra vi Nn d fa Digambarrao Aute 


DN: cn=Ravindra Digambarrao 
DigaMbarra  cepitment ov-covernmentof 
Maharashtra, 
o Aute sericea 
(रविंद्र दि. औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. अपर मुख्य सचिव (कृषि) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२. आयुक्त, कृषी, पुणे. 
३. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
४. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 
५. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प- १९), मंत्रालय, मुंबई. 
६. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 
७. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
८. कार्यासन क्र. 248, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 
९. निवड नस्ती (का.६),, आदिवासी विकास विभाग 


पृष्ठ २ पैकी २ 


